राज्य मराठी विकास संस्थेतील पदांच्या 
वेतनश्रेणीची पुनर्रचना - उप संचालक व 
वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रामवि-२०१९/प्र.क्र.११२/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मे, २०२१ 


वाचा - 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. मविसं १०९३/११/प्र.क्र.१६/९४/५, 
दि.२०.०४.१९९४ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मविस १०००/प्र.क्र.३०३/२०००/५, 
दि.०१.१२.२००३ 
3) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.वेतन २०१९/प्र.क्र.५०/आस्था-२, 
दि.१३.०८.२०१९ 


शासन निर्णय- 
वरील अनुक्रमांक १ नुसार राज्य मराठी विकास संस्थेकरिता अन्य पदांसह खालील ३ पदे निर्माण 
करण्यात आली आहेत. 


अ.क्र पदाचे नाव वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
a संचालक रु. ४५००-१५०-५७००-२००-७३०० शिंगी 
विशेष वेतन रु.१०० 
२ | उपसंचालक रु. ४५००-१५०-५७००-२००-७३०० |. as 
३ | वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक | रु.३७००-१२५-४९५०-१५०-५७०० ॥ चा 


वरील अनुक्रमांक २ नुसार संस्थेतील पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये संचालक, 
उप संचालक व वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक या पदांचा समावेहा आहे. वरील अनुक्रमांक ३ नुसार संस्थेतील 
कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. 

संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या दि.१४.०१.२००८ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये संचालक या पदांच्या 
वेतनश्रेणीबाबत झालेली चर्चा तसेच संस्थेतील कामकाजाचे वाटप विचारात घेऊन संस्थेतील उप संचालक व 


शासन निर्णय क्रमांकः रामवि-२०१९/प्र.क्र.११२/आस्था-२ 


वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक या पदांच्या वेतनश्रेणीबाबत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला 
आहे. 


पदनाम सध्याची वेतनश्रेणी सुधारित वेतनश्रेणी अंमलबजावणीचा 
दिनांक 
उप संचालक | एस-२७, रु.११८५००-२१४१०० | एस-२५, रु.७८८००-२०९२०० | शासन निर्णयाच्या 
दिनांकापासून 
वरिष्ठ संशोधन | एस-२५, रु.७८८००-२०९२०० । एस-२३, रु.६७७००-२०८(७७०० | दि.०१.०८.२०२१ पासून 
सहाय्यक 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ, दि.०१.१०.२०१९ व क्र. ५७३/आपुक, 
दि.२८.११.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५३१११२४०८२५३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Milind Bhagwan 


Milind Bhagwan eawace 


DN: CN = Milind Bhagwan 


G awade Gawade, C = US, O = 


Government Of Maharashtra, OU 
= Marathi Language Department 
Date: 2021.05.31 12:09:01 +05'30' 


(मि. भ. गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

३. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिवांचे स्वीय सहाय्यक, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई. 

६. प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था,मुंबई. 

७. लेखाधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई. 

८. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


